महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, सहाय्यक 
प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची  दि.०१.०१.२०१४ ते 
दि.०१.०१.२०१८ स्थित एकत्रित अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन BATA क्र. कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.१३२/१६-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ११ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १ शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२१.०६.२०२१. 
३) शासन परिपत्रक, कृषि व पदुम विभाग क्र.कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.१३२/१६ञे, 
दि.१८.१२.२०१८. 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/ज्येसु/प्रअ/२०२२/२७५४८/आस्था-१, 
दि.०८.०८.२०२२. 


शुध्दिपत्र 
महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवेतील सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१४ ते दि.०१.०१.२०१८ स्थित एकत्रित अंतिम 
ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.३ येथील दि.१८.१२.२०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रकासोबतच्या 
प्रपत्र-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूचीमधील अनु.क्र.३९ ते ४२ 
खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहेत:- 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१/१०/२०११ सोबतचे प्रपत्र “अ 


सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१४ ते दिनांक ०१/०१/२०१८ स्थित अंतिम जेष्ठता सूची 


ज्येष्ठता नांव wert # जन्मतारीख नियुक्ती $ ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक | अभिप्राय 
क्रमांक (श्री/श्रीमती) दिनांक नियुक्‍ती दिनांक/ दिनांक अर्हता 6 
चा मार्ग ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 

eae 2 3 शिळ ल्क 4 & Loe ८ ९ ea 

३९ । WAS अनु.जाती | १२.०३.१९६८ | २१.०९.२०१३ | पदोन्नती | २१.०९.२०१३ | ३१.०३.२०२६ | एम.बी.ए. 

४० रा.शे.उंबरकर खुला १८.०६.१९६९ | १९.१२.२०१३ | पदोन्नती | १९.१२.२०१३ | ३०.०६.२०२७ | बी.कॉम. 

४१ | एस.एन.भोयर खुला ०१.०१.१९६३ | ०९.१०.२०१३ | पदोन्नती | ०९.१०.२०१३ | 39.92.2020 | एम.कॉम. 

एम.बी.ए. 
४२  । यु.एस.गजभिये । अनु.जाती | १५.०८.१९७० | ०१.११.२०१३ | पदोन्नती | ०१.११.२०१३ | ३१.०८.२०२८ | एम.कॉम. 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.१३२/१६-ओ 


२. सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥19॥१8/७5॥॥॥१.9०५.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१११११६३६३४६००१ 
असा आहे. सदर शुध्दिपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JYOTSNA SUNIL 
ARJUN 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

३. सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

५. सर्व संबंधित अधिकारी, 

६. निवडनस्ती,१६ अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


